महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत प्रशासकीय 
मंजूरी देण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा व मलनि:स्सारण 
योजनांना अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 

गडहिंग्लज नगर परिषद, जि. कोल्हापूर 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ-२०१७/प्र.क्र.८९/पापु.२२ 
गोकुळदास तेजपाल हॉस्पिटल संकुल इमारत, लोकमान्य टिळक मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: ६ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा : 

१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्र. नापापु-२००८/प्र.क्र.१/पापु-२२,दि. २२.१०.२००८ 

२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.नापापु-२००८/प्र.क्र.१९८/पापु-२२, दि.२३.१२.२००८ 

३) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.सुनिअ-२०११/प्र.क्र.५५६/पापु-२२, दि.१५.१०.२०११ 

४) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.सुनिअ-२०१२/अनुदान/प्र.क्र.३५५/पापु-२२, 
दि.२५.०५.२०१२ 

५) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार सेवा विभाग, पुणे यांचे पत्र 
क्र.काअ (प्र.व्य.य.सेवि.पुणे/तांशा ३/१२९२/२०१२, दिनांक १९.०६.२०१२ 

६) मुख्याधिकारी, गडहिंग्लज नगरपरिषद यांचे क्र. न.व.शि.जा.क्र./पा.पु.२७/२०१७, दिनांक ०७.०७.२०१७ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 


शासन निर्णय, दि.२२ ऑक्टोबर, २००८ अन्वये नागरी पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, शौचालय बांधकाम व 
घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात पर्याप्त, गुणवत्तापूर्ण सेवा, किफायतशीर सेवाशुल्कामध्ये उपलब्ध करुन देणे व 
विविध तांत्रिक, आर्थिक व व्यवस्थापकीय सुधारणा करण्याचे उद्दीष्ट निर्धारीत करुन महाराष्ट्र सुजल व निर्मल 
अभियान राबविण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व नागरीकांना पाणी पुरवठा व मलनि:सारणाच्या सर्वव्यापक सुविधा 
निश्चितपणे उपलब्ध करुन देणे हा महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. 


२. महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत, शासन निर्णय, दिनांक १५.१०.२०११ अन्वये गडहिंग्लज शहर 
पाणी पुरवठा योजनेच्या एकूण रु. ७१.५८ लक्ष किंमतीच्या सुधारणा कामांस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
त्याप्रमाणे सदर योजनेस रु. ६४.४२ लक्ष अनुदान अनुज्ञेय असुन गडहिंग्लज नगर परिषदेच्या स्वहिउड्याची रक्‍कम 
रु.७.१६ लक्ष आहे. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार सेवा विभाग, पुणे 
यांनी संदर्भ क्र.५ अन्वये गडहिंग्लज शहर पाणी पुरवठा योजनेच्या एकूण रु. ६८,७७,०००/- इतक्या किंमतीच्या 
सुधारणा कामाच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता दिली आहे. गडहिंग्लज नगर परिषदेने स्वहिळछ्याची संपुर्ण 
रक्‍कम रु.७.१६ लक्ष संबंधित बँक खात्यामध्ये जमा केली असुन शासन निर्णय, दि.२५.०५.२०१२ अन्वये रुपये 
२१.४७ लक्ष अनुदान गडहिंग्लज नगर परिषदेस वितरीत करण्यात आले आहे. मुख्याधिकारी, गडहिंग्लज 


शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ २०१७/प्र.क्र.८९/पापु.२२ 


नगरपरिषद यांनी रु. २५.६३ लक्ष रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. शासन निर्णय, दि.२८.७.२००९ 
प्रमाणे गडहिंग्लज शहर पाणी पुरवठा योजनेतील मंजूर उपांगांपैकी -बिलिंग व वसुलीचे संगणकीकरण या 
कामासाठी मंजूर केलेली रक्‍कम रु.५,९८,०५०/- योजनेच्या एकूण किंमतींमधून वगळता योजनेची किंमत रु. 
६२,३४,११९/- इतकी येत आहे. उप विभागीय अधिकारी,महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, उप विभाग गडहिंग्लज यांनी 
सदर योजनेवर होणाऱ्या खर्चाचे Overall Excess/Saving Statement सादर केले असुन त्यामध्ये सदर 
योजनेवरील खर्चामध्ये रुपये ५,८५,७६१/- इतकी संभाव्य बचत होणार असल्याचे नमूद आहे. सदर बचतीची रक्‍कम 
योजनेच्या किंमतीमधून वजा केल्यास योजनेची सुधारीत किंमत रु. ५६,०४,४२६/- इतकी येत आहे. त्याप्रमाणे सदर 
योजनेस रु.५०,४३,९८३/- इतके अनुदान अनुज्ञेय आहे. उप विभागीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, उप 
विभाग, गडहिंग्लज यांनी सदर योजनेचे काम ८७.१४ % पुर्ण झाले असल्याबाबतचा भौतिक प्रगती अहवाल सादर 
केला आहे. सदर योजनेस यापुर्वी रु. २१,४७,०००/- अनुदान वितरीत करण्यात आले असल्याने उर्वरित रु. 
२८,९६,९८३/- अनुदान वितरीत करणे शिल्लक आहे. सदर योजनेच्या फलनिष्पत्तीबाबतचा विस्तृत तपशिल अप्राप्त 
असल्याने वितरीत करावयाच्या शिल्लक अनुदानातून सदर योजनेस अनुज्ञेय असलेल्या अनुदानापैकी १०% अनुदान 
रु.५,०४,३९८/- राखून ठेवून उर्वरित रुपये २३,९२,५८५/- अनुदान गडहिंग्लज नगर परिषदेस वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत, शासन निर्णय, दिनांक 94.90.2099 अन्वये प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात आलेल्या गडहिंग्लज शहर पाणी पुरवठा योजनेस अनुज्ञेय अनुदानापैकी रु. २३,९२,५८५/- ( रुपये तेवीस 
लक्ष Aad हजार पाचडो पंच्याऐंशी फक्त) पुढील विवरणानुसार वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम रुपयांत) 
शहराचे नांव | योजनेची राज्य नागरी संस्थेने | नागरी संस्थेने | यापुर्वी आता वितरीत 
एकूण किंमत | शासनाकडून | निकषानुसार | भरलेली वितरीत करावयाचे 
अनुज्ञेय भरावयाची रक्‍कम करण्यात अनुदान 
अनुदान | रक्कम (१०%) आलेले 
(९०%) अनुदान 
ae २ 3 8 दु & 9 
गडहिंग्लज | 4G, 08,828 | ५०,४३,९८३ 440,883 | 4, G0, 883 | 29, 89,000 २३,९२,५८५ 
एकुण रुपये २३,९२,५८५ 
2. सदर योजनेअंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुज्ञेय होणाऱ्या सदर अनुदानावरील खर्च मागणी 


क्रमांक वाय-२, २२१५, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१ पाणी पुरवठा १९२, स्थानिक संस्था, नगर पालिका इत्यादींना 
सहाय्य - राज्य योजना - (02) (०२) नगरपालिकांच्या (स्थानिक संस्था) पाणी पुरवठा व जलनि:स्सारण योजनांसाठी 
सहायक अनुदान (२२१५ १६४७), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) या ळेखाशिर्षाखाळी करण्यात आलेल्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांनी सदर लेखाशिर्षाखाली शासनाकडून 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ २०१७/प्र.क्र.८९/पापु.२२ 


उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानातून उक्त विवरणपत्रातील नमूद स्तंभ क्रमांक ७ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान वितरीत करावे, तसेच अनुदानाच्या या वितरणाचे स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. 


३. संबंधीत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने योजनेसाठी स्वतंत्र लेखे ठेवावेत आणि योजनेचा प्रगती अहवाल व 


उपयोगीता प्रमाणपत्रे नियमितपणे वेळोवेळी शासनास सादर करावी. 


te 


महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत शासकीय अनुदान प्राप्त करुन घेण्यासाठी संबंधीत नागरी संस्थानी 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक- ATTY २००८/प्र.क्र.१/पापु-२२, दिनांक २२ ऑक्टोबर, 


२००८ मधील तरतूदीचा अवलंब करणे आवश्यक राहील. 


षु. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९०६१२५३१०२९२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sunil Jairam Tumram 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


e e 
SUN Jai ramM eres ensssaaie 
Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=873e6409c70b0a0219d717dd6767c 


Tu aa) fa aa) 9aec9dd2d6 1 ecf0cc982e9e93ef57312675, 


cn=Sunil Jairam Tumram 


Date: 2018.09.07 12:32:13 +05'30' 


(सु.ज. FRA) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव,विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल १ -मुंबई/नागपूर. 

विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर 

संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार सेवा विभाग, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ २०१७/प्र.क्र.८९/पापु.२२ 


© कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, कोल्हापूर 

© जिल्हा प्रकल्प अधिकारी ( नगरपालिका), जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर 

«७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

७ मुख्याधिकारी, गडहिंग्लज नगर परिषद, जि. कोल्हापूर 

७ वित्त विभाग/नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

© कक्ष अधिकारी, पापु.०४,पापु-०५, पापु.२०,पापु.२१, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
«७ निवडनस्ती, पापु-२२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


